


ही. 
एका झटक्यात 


सात 
पुनकथन: फ्रेया 


चित्र: जैक कैन्ट 
मराठी: अश्‍विनी बर्वे 








र्र 


एके काळची गोष्ट आहे, एक छोटा शिंपी होता. एक दिवस तो 
आपल्या पावाला जॅम लावून खात होता. अचानक त्याने बघितले 
की डझनभर माशा जॅमच्या दिशेने येत आहेत. 


“गुणगुण” माशांनी आवाज केला. 
“तुम्हांला इथं कोणी बोलावलं?” शिपी म्हणाला. “हा जॅम 
माझ्यासाठी आहे.” 
“गणगण, गणगण,” माश्या म्हणाल्या. 
बडे बडे बजे बडे 
“चला पळा इथून,” शिंपी नाराज होत म्हणाला. 
““गणगण गण गण!” माश्या ग ग ग गं गं गं गं! माश्या 
बजे बजे ब्ले बडे बे «> «> «> > > ३२ 
गुणगुणत राहिल्या. 








“तुम्हांला नाही मिळणार जॅम,” शिंपी कडक आवाजात 


म्हटला. आणि फटाक! त्याने माशांवर फाडकन झाडू मारला. 









त्याने एकाच झटक्यात सात माशांना मारून 
टाकलं. 
त्याने मोजल्या. 
“एक, दोन, तीन, चार पाच, सहा, सात!" 
“व्वा! मी किती शूर आहे!” शिंपी खूप खुश झाला. 
“ही गोष्ट तर सर्व जगाला सांगायला हवी.” 
म्हणून त्याने आपल्रीसाठी एक पट्टा तयार केला. 
त्याने मोठ्या अक्षरात कशिदा काठून लिहलं. 
एका झटक्यात सात 


शिप्याने कंबरेला पटटा बांधला. 


'“आता मी जगाला आपल्या शोर्य कथा 
सांगायला पूर्ण तयार आहे.” 
आपल्या खिशात शिप्याने पनीरचा तुकडा 


तिथं एक मोठा राक्षस बसला होता. 
“नमस्कार राक्षसा,” छोट्या शिंप्याने 
म्हटले. “मी जगाला हे सांगायला जात आहे 
की मी किती शूर आहे. तू माझ्याबरोबर 
येतोस काय?” 
“हा! हा! हा!” राक्षस मोठयाने हसला. 
“तू एक मूख माणूस आहे.” 










ठेवला. 

त्याच्या अंगणात एक चिमणी बसली होती. 
ती त्याने आपल्या खिश्यात ठेवली. 

आणि सस्त्याने चालू लागला. 

चालत-चालत एका डोंगरापर्यत पोहचला 
आणि थेट वर पर्यंत चढला. 








“मी छोटा असू शकतो,” शिंपी म्हणाला. 
“पण माझ्या पट्टाकडे जरा बघ.” 

“एक... ही...झटकक्‍्यात ......सात...मारले..' 

राक्षसाने अक्षर जोडून -जोडून वाचले. 

(त्याने विचार केला की या छोट्या माणसाने 
एका झटक्यात सात माणसांना मारून 
टाकले.त्याला माश्यांच्याबाबत माहित नव्हते.) 

“ठीक आहे, वाईट नाही, राक्षस म्हणाला. 

“पण तू हे करू शकतो?” 

राक्षसाने एक मोठा दगड उचलला आणि तो 
एवढा जोरात दाबला की त्यातून पाणी गळू लागले. 

शिप्याने आपल्या खिशातील पनीरचा तुकडा ्‌ ! 
काढला आणि तोपर्यंत दाबला जोपर्यंत त्यातले र | 
पाणी निघून जात नाही. 





बशर ह - 
>) २. 


“आणि याबाबत तुझं काय म्हणणं आहे?” 
__ राक्षसाने विचारलं. 

त्याने एक दगड उचलला आणि तो एवढा 
वर फेकला की शिंप्याला तो दिसणे कठीण 
झाले. 

“तू फेकलं तर चांगलं आहे,” शिंप्याने 
स्तुती केत्री. 

“मग तो जमिनीवर परत पडला. मी 
माझा दगड एवढा वर फेकेन की तो परत 
खाली येणारच नाही.” 

शिप्याने आपल्या खिशाततल्री चिमणी 
काढली आणि तिला हवेत उडवलं. चिमणी तर 
वर उडून गेली ..अजून वर...खूप वर आणि 
आणि मग आकाशात दिसेनाशी झाली. 











“हम्म्म्म्म्म” राक्षस म्हणाला. 

“हो तू छोटा असून सुद्धा एखाद्या राक्षसा 
इतका ताकदवान आहे. तू या झाडाला उचलायला 
मदत करशील काय?” 


“असं कर तू याचं धड उचल, मी त्याच्या 
फांद्या उचलतो.” 
“ठीक आहे,” राक्षसाने मान्य केले. 
त्याने धड आपल्या खांद्यावर ठेवले. 


शी 
न षु 








“हे तर खूप सोप्पं आहे,” शिंपी लगेच म्हणाला. 






शिंपी झाडाच्या फांदीवर चढला.दर्जी 
आणि राक्षस पूर्ण झाड आणि नकळत 
शिप्याला उचलून नेऊ लागला. 
छोट्या शिंप्यासाठी हा प्रवास आरामदायी 
होता. तो पूर्ण रस्ताभर शिट्टी वाजवत राहिला. 







11 स्लो ॥। 
लवकरच ते गुहेत पोहचले.आता 


सहा राक्षस शेकोटीजवळ बसलेले होते. 
अर्धी-अर्धी गाय मजेत खात होते. 


पण राक्षस थकून गेला. 

“सांभाळून” तो जागेवर पोहचल्यावर म्हणाला. 

“मी झाड खांद्यावरून खाली टाकत आहे.” 

शिप्याने लगेच जमिनीवर उडी मारल्री.त्याने असं नाटक 
केलं की जणू त्याने फांद्या उचलल्या आहेत. 

“काय झालं राक्षस भावा?” त्याने विचारलं. 

“इतकं छोटं झाड उचलून थकला का?” 

इकडे तर राक्षसाला दम लागला होता. 

“जर तू इतका शूर आणि ताकदवान आहेस,” राक्षस 
म्हणाला, “मी तुला आव्हान देतो की तू माझ्या बरोबर माझ्या 
गुहेत चल... त्यात अजून राक्षस आहेत.” 

“का नाही!” छोटा शिंपी न घाबरता म्हणाला. 

दोघं तिकडे निघाले. 








“किती छान आहे तुमची जागा,” शिंपी म्हणाला. पण पल्लंग शिम्प्यासाठी खूप मोठा होता. 










“माझ्या घरापेक्षा खूप मोठी आहे.” म्हणून जेव्हा राक्षस त्याच्याकडे बघत नाही 


* ] गपचप पटणा 
“हे आमचं घर आहे,” राक्षस म्हणाला. “आम्ही असं बघून तो गपचूप उठला. 


इथं खूप खुश आहोत. तू थकला असशील.तू या 
पत्लंगावर आरामात का झोपत नाही?” 


आणि गुहेच्या एक कोपरा शोधला आणि 
तिथं जाऊन तो झोपला. 


“आभार,” शिपी म्हणाला. 

























अर्ध्या रात्री राक्षसाने विचार केत्रा की शिंपी 
गाढ झोपला असेल. 


सगळ्या राक्षसाने आपापल्ने भाले उचलल्रे 
आणि पतल्लंगाचा कुटून कुटून पार चक्काचूर 
केला. 

“हे घे!” राक्षस म्हणाले. 

“एका झटक्यात सात मारले म्हणणाऱ्या 
छोट्याचे काम तमाम केले.” 





दुसऱ्या दिवशी सकाळी सात राक्षस शिकारीच्या शोधात 


गहेच्या बाहेर जंगलात निघाले. 
> हे “अरे हा तर मेला होता ना!” एक राक्षस ओरडला. 


थोड्याच वेळात त्यांनी कोणालातरी शिटटीवर गाणं 
र व्या त “तो आपल्याला मारायला आला आहे, दुसरा ओरडला. 

वाजवतांना . 

स व आणि तेव्हा सर्वचे सर्व राक्षस धूम ठोकून पळाले. 

वळून मागे बघितलं तर छोटा शिपी दिसला. व 














राजाचे पहारेकराऱ्यांनी शिप्याला गाढ झोपलेले 


९ पाहिले.त्यांनी त्याच्या पटटावरचे शब्द वाचले. 


,. 
८” एका झटक्यात सात ठार 
(त्यांना वाटले की त्या गड्याने सात लोकांना 
एका झटक्यात मारले. त्यांना माश्यांबद्‌्दल माहितच 


नव्हते.) 


छोटा शिंपी आपल्या रस्त्याने पुढे जात राहिला. 


तो जंगलातून निघाला आणि पुढे चालू लागला, 
आणि राजाच्या बागेत पोहचला. “ नक्कीच हा खूप शूर माणूस आहे,” 
“पडण्यासाठी ही जागा चांगली आहे,"त्याने ते म्हणाले. 
विचार केला. आणि एका दाट सावलीच्या झाडाखाली 


आडवा झाला आणि त्याला झोप लागली. 


“चतला, याला राजाकडे घेऊन जाऊ या.” 


9 अलक 
म प : ८ 
४९४ र्जी १, 
बा क त 2.88 
(> रो ($, (2 “१;४४”- ऊं कव 
> हि ट्र व, १॥ &.-' 
"त 





त्यांनी शिंप्याला जागं केत्रं आणि 
त्याला राजाकडे घेऊन गेले. 

“मी तुमची काय सेवा करू शकतो 
हुजूर?” शिंप्याने नमतापूर्वक राजाला 
विचारले. 

“जंगलात माझी झोपडी आहे, 
त्याच्याजवळ एक रक्‍तपिपासू जंगली 
डुक्कर आहे,” राजा म्हणाला. 

“त्याने पहारेकरयांना मारून टाकले 
आहे. तू त्याला पकडू शकतो का?” 


'“मला वाटतं मी हे करू शकतो," 
शिप्याने निडरपणे उत्तर दिले. 















जर तू हे करू शकला ..आणि 
अजून दोन कामं सुद॒धा केली.” 
राजा म्हणाला, “तर मी माझं अर्ध 
राज्य तुला देईन आणि माझ्या 
मुलीशी तुझं लग्न लावून देईन.” 

राजकुमारी आपल्या 
वडिलांजवळ उभी होती.ती छोट्या 
शिंप्याकडे बघून हसली. 

शिंपी सुद्धा तिच्याकडे बघून 
हसला. 

“बेशक मी करू शकेल,” 
शिंपी म्हणाला. 


आणि तो जंगलाकडे निघाला. 













८. चपळाईने शिंप्याने खिडकीतून बाहेर 
उडी घेतली आणि पळत दुसरीकडे जाऊन 
४. 9 त्याने दरवाजा बंद केला. 

20. &< उ - रर ७. आता इकक्‍्कर झोपडीत कैद झाला होता. 
र. | शिंप्याने शिटटीवर एक धन वाजवली आणि 
राजाला सांगायला निघून गेला 


| 
क्क 


जंगलातल्या छोट्या 
झोपडीजवळच डुक्कर दिसलं. 

ते भीमकाय होतं आणि 
रक्‍तपिपासू होते. त्याचे मोठे दात पण 
दिसत होते. 

छोटया शिंप्याला बघतच 
डइक्कराने त्याच्यावर झडप घातली 
शिंप्याला ढकलत ते त्याच्या मागे- 
मागे झोपडीत घुसले. 





कू र * “त र्‍ 
४*' 
भ.? ऱ्ह 
ी २५. 
* न (* व 
॥। क रे 
७०४, ७५५७४०... “ 


ऱ्त 














“मी त्या जंगली डुक्कराला पकडलं आहे,” 
शिंप्याने बातमी दिली. 

“तुम्ही तुमचे पहारेकरी पाठवून त्याला मारू 
शकतात. मला दुसरं कोणतं काम करायचं आहे?” 

“माझ्या जंगलात एक एकशिंगा (यूनिकॉर्न) 
आहे. त्याने आपल्या शिंगाने माझ्या पाच पहारेकरी र. 
जखमी केले.तू त्या एकशिंग्याला पकडशील का?” 

“बेशक पकडू शकतो,” शिंप्याने उत्तर दिले. 
त्याने एक कुऱ्हाड आणि एक दोर घेतला 
आणि जंगलाकडे निघाला. 






लवकरच त्याला एकशिगा दिसला. 
आणि एकशिंग्याने सुद्धा त्याला पहिले. 
एकशिंगा हल्ला करायला तयार होता. 


त्य क. 
छोटा शिपी हालचाल न करता 


आपल्या जागेवर उभा राहिला.जोपर्यंत 
एकशिंगा त्याच्या जवळ येत नाही तोपर्यंत 

तेव्हा तो चपळाईने एका झाडाच्या मागे 
सरकल्ा.एकशिंग्याने आपत्नरे टोकदार शिंग त्या 
झाडाच्या मध्ये घसवल्रे 

छोट्या शिंप्याने एकशिंग्याच्या गळा दोरीने 
बांधला. 

मग कऱ्हाडीच्या मदतीने त्याने त्याचे शिंग 
जे झाडत घुसवले होते ते तोडून टाकले. 


-” "सुला 
च 


















लभ > 


31) 


त्याने शिट्टीवर एक छोटी धून वाजवली आणी 
एकशिंग्याला राजाकडे घेऊन गेला. 
“हा घ्या एकशिंगा/”” छोट्या शिंप्याने म्हटले. 
“ते तिसरे काम काय आहे, जेम्ला करायचे आहे?” 
“शेवटचं काम सगळ्यात मुश्किल आहे,” राजा 
म्हणाला 
“नदीजवळ राक्षस आहेत. जे कोणी त्यांच्यासमोर 
जातात त्यांना ते मारून टाकतात. तू त्या राक्षसांना 
मारू शकतो का?” 
“बेशक मारु शकतो.” शिंप्याने 
उत्तर दिले. आणि तो नदीकडे निघाला. 
















शिष्याने आपत्रा खिसा दगडांनी भरून घेतला. 
तो चपळाईने झाडावर चढला. तेव्हा त्याने एका 
झोपलेल्या राक्षसाच्या टोपीवर काही दगड फेकले. 


त्यात्रा दोन्ही राक्षस झाडाच्या खात्री सापडले. 
दोघंही गाढ झोपत्रे होते आणि घोरत होते “घर्रररररर? 







आता शिंप्याने दुसऱ्या राक्षसाच्या डोक्यावर दगड फेकल्रे. 

तो ही चकित होऊन जागा झाला आणि ओरडला, 

“मला मारू नको.” 

“मी नाही मारलं,” पहिला राक्षस म्हणाला. 

“यावेळी तू स्वप्नं बघत असशील.” दोघंही परत झोपले. 
यावेळी शिप्याने दोन्ही राक्षसांच्या डोक्यावर एकाच वेळी 

दगड फेकत्रे. जितके जोरात फेकता येईल तितक्‍या जोरात 
मारले. 


तो राक्षस चकित होऊन जागा 
झाला. त्याने आपल्या साथीदाराला 
धक्का दिला. 

“तू मला का मारतो 
आहेस?” त्याने विचारलं. 
“मी नाही मारलं. तू स्वप्नं बघत 
असशील,” दुसरा म्हणाला. 
आणि मग दोघंही झोपून गेले. 


आती 
» शि 
ह हिं 







दोन्ही राक्षस जागे झाले थ् | क 
आणि रागाने एकमेकांशी भांडू 
लागले. ते एवढे नाराज झाले होती 
की त्यांनी झाडं उखाडली.त्यांनी 
एकमेकांवर झाडांनी वार केले. ते 
तोपर्यंत मारत सुटले जोपर्यंत 
दोघंही मरून जमिनीवर पडत 


नाही. 


, ९ / ४7 


वि 





शिंप्याने शिट्टीवर एक धून वाजवली आणि राजाला 
खुशखबरी दयायला गेला. 


“करून दाखवलं मी!” त्याने घोषणा केली. 


“राक्षस मेले आहेत.तुमच्या पहारेकरी पाठवून त्यांचे दफन 
करून टाका.” 


“तुम तो सचमे बड़े बहादुर हो!” राजा ने खुशी से कहा| 

“तुमचे वचन लक्षात आहे ना तुमच्या?” शिंप्याला जाणून 
घ्यायचं होतं. 

“सांगितल्याचे लक्षात आहे,” राजाने उत्तर दिले. मग त्याने 
एक मेजवानी दिली. राजकुमारीचे आणि शिप्याचे लग्न झाले. 












मग छोट्या शिप्याला अर्ध्या 
राज्याचा राजा केले. 








शिंपी आपला मुकुट नेहमी घालून ठेवत असे आणि आपला 


पट्टासुद्धा, ज्यावर लिहलं होतं 


एकाच झटक्यात सात मारले. 


छोटा पण शूर समाप्त 





